पुस्तकी समायोजन - शिल्लक प्रवासी कराचे 
सवलतींच्या मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी पुस्तकी 
समायोजन करण्याबाबत. रु.६७,६७,०४,३४५/- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.एसटीसी-०७१८/प्र.क्र.४१४/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०७१८/प्र.क्र.४१४/परि-१, दि.०१.०३.२०१९. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.०१.०३.२०१९ अन्वये, महाराष्ट्र राज्य मार्ग 


परिवहन महामंडळास सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी प्रवासी कराची रक्‍कम 


रु.६७,६७,०४,३४५/- पुस्तकी समायोजन करण्यात आले आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.२ वरील ओळ क्र.४ व ८ मधील “ऑगस्ट २०१८ ते 


सप्टेंबर २०१८” याऐवजी “जुले २०१८ ते ऑगस्ट २०१८” असे वाचावे. 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए११/॥8॥88$॥॥8.9०४न] या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३२५१६३६०४६३२९ 


असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Meghana Gaurav Shinde 


Date: 2019.03.25 16:40:30 +05'30' 


(मेघना गौरव शिदे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

३. महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

४. वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एसटीसी-०७१८/प्र.क्र.४१४/परि-१ 


७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१०. संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/साऊ), मंत्रालय, मुंबई 
१३. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


